महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित, 
अकोला यांचे आस्थापनेवरील अधिकारी / 
कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार सुधारीत वेतनश्रेणी लागू 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. सावेआ ३४२१/प्र.क्र. १५५/१७-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक. 
दिनांक : २२ ऑक्टोबर, २०२१. 


वाचा: १) वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक: शासाउ २०१९/ प्र.क्र. १३/ सा.उ., 
दि. ०४/०८/२०२१ 
2) महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित, अकोला यांचे पत्र क्र. महाबीज/ प्रशासन/ 
७ वा वेतन आयोग/ २०२१/१४९१, दिनांक १३/०८/२०२१ 
३) महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित, अकोला यांचे पत्र क्र. महाबीज/ प्रशासन/ 
७ वा वेतन आयोग/ २०२१/१७२३, दिनांक ०४/१०/२०२१ 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत 
वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्र. १ येथील दिनांक ०४/०८/२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाच्या संचालक 
मंडळाने दिनांक २०/०२/२०१९ रोजीच्या १९४ व्या सभेमध्ये महामंडळाच्या आस्थापनेवरील 
अधिकारी/ कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याचा ठराव 
पारीत केलेला आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाच्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना 
सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची शिफारस शासनास केली आहे. त्याप्रमाणे, महाराष्ट्र राज्य 
बियाणे महामंडळाच्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे. 


शासन |नणंय :- निर्णय :- 


शासनाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनश्रेणी 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक वेपुर-२०१९/ प्र.क्र. १/सेवा-९, दि. ३०/०१/२०१९ अन्वये 
दिनांक ०१ जानेवारी, २०१६ पासून मंजूर केली आहे. महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित, 
अकोला यांनी सादर केलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये रकाना क्रमांक ३ येथे नमुद केलेल्या एकूण ६८१ 
अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना उपरोक्‍त दिनांक ३०/०१/२०१९ च्या शासन निर्णयातील अटी व शर्ती 
तसेच खालील अटींच्या अधीन राहून ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार परिशिष्ट-अ मधील 
रकाना ९ व १०मध्ये नमूद केलेली सुधारीत वेतनश्रेणी आणि वेतन मेंट्रीक्स दिनांक १ जुले २०२१ 
पासून लागू करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सावेआ ३४२१/प्र.क्र. १५५ /१७-अ, 


ष्‌. 


१०. 


महामंडळाला ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू केल्यास येणारा खर्च 
महामंडळाने स्वत:च्या उत्पन्नातून भागवावा व हा खर्च भागविण्यासाठी शासनाकडून 
महामंडळास कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक अनुदान आता व भविष्यात देण्यात येणार नाही. 
महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाच्या आस्थापनेवर कृषि विभागाचा शासन निर्णय क्र. 
संकीर्ण-२०१२/ प्र.क्र. १४८/ &-B, दि. ३० ऑक्टोबर, २०१४ अन्वये शासनाने मंजूर 
केलेल्या सुधारीत आकृती बंधानुसार एकूण ६८१ मंजूर पदांना सातव्या वेतन आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार सुधारीत वेतन संरचना लागू करण्यात येत आहे. 

महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना शासनाप्रमाणे घरभाडे भत्ता, स्थानिक पूरक भत्ता व वाहतुक 
भत्ता देण्याच्या प्रस्तावावर महामंडळाच्या संचालक मंडळाने निर्णय घेऊन हे भत्ते 
कर्मचाऱ्यांना लागू करावेत. 

महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळातील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना दिनांक ०१/०७/२०२१ 
पासून सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यात यावी. salt थकबाकी देताना 
महामंडळास अंशदायी भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या 
थकबाकीची (महामंडळाचे अंशदान वगळून) रक्‍कम रोखीने देण्यात यावी. 
महामंडळातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना सध्या देय असलेले भत्ते शासकीय कर्मचारी / 
अधिकाऱ्यांना देय आणि लागू असलेल्या भत्त्याएवढे मर्यादित ठेवण्यात यावेत. शासकीय 
कर्मचारी / अधिकाऱ्यांना देय व लागू असलेल्या भत्त्याव्यतिरिक्‍त भत्ते महामंडळामध्ये 
वेगळया कराराने विहित केले असतील तर ते देण्यात येऊ नयेत. 

भविष्यात यापुढे जेव्हा शासकीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याची वाढ लागू करण्यात येईल 
तेव्हा ती वाढ महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामाचे विक्री व उलाढालीचा 
आढावा घेतल्यानंतर सप्टेंबर व मार्च महिन्याच्या AT संचालक मंडळाच्या मान्यतेनुसार 
देण्यात यावी. 

महामंडळातील कर्मचाऱयांना थकबाकीपोटी द्यावयाच्या रकमेतून कर्मचाऱ्यांना देण्यात 
आलेली आगाऊ रक्कम (Advance) समायोजित करण्यात यावी. उर्वरीत थकबाकीची 
रक्‍कम एक रकमी देण्यात यावी. 

महामंडळास संचालक मंडळाने केलेल्या ठरावानुसार सातव्या वेतन आयोगामुळे 
महामंडळावर येणाऱ्या अधिक आर्थिक भाराची भरपाई करण्याच्या दृष्टीने तसेच 
उत्पादकता व नफा वाढविण्याच्या दृष्टीने कर्मचारी संघटनेसोबत झालेल्या चर्चेनुसार 
कामकाजाचे आठवडयातील दिवस व तास निश्चित करुन साप्ताहिक/ सार्वजनिक सुट्टया 
निश्चित करण्यात याव्यात. 

महामंडळातील पदनिर्मिती, पदभरती व पदांचे पुनरुज्जीवन याबाबतचे निर्बंध व अनुषंगिक 
आढावे, याबाबतचा वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक: शासाउ-१०.०२/प्र.क्र. २७/ 
२००३/सा.उ., दिनांक १६ जून, २००३ च्या शासन निर्णयातील आदेशांची काटेकोरपणे 
अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांचेकडून प्रत्येक वर्षी महामंडळाचे वार्षिक लेखे 
तपासून पूर्ण झाल्यानंतर, सदरचे लेखे महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या 
पटलावर सादर करावेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावेआ ३४२१/प्र.क्र. YY /१७-अ, 


११. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः ARS १०.११/प्र.क्र. ५७/ सा.उ., 
दि. २२/०२/२०१२ नुसार, महामंडळाचे वार्षिक लेखे अंतिम झाल्यानंतर संबंधित आर्थिक 
वर्षामध्ये प्राप्त झालेल्या नफ्याच्या किमान 4% अथवा त्यापेक्षा अधिक sat उचित दराने 
भागधारकांस लाभांश जाहिर करण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व अनौपचारिक संदर्भ क्र. ७१/ सा.उ., 
दि. १३/१०/२०२१, अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२२१४४५२१८३०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRAKASH RAWOO KADAM 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 

p R A KA H AND ADF DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=944e446a6b36b86a5 2f1 2def26aa74e1d37e67433a0ce27e6 
a2caf774b9795c6, 


pseudonym=22C9891 5B0D57E8A4AE6BA33EC226C3725655E71, 
RAWO O KA D A M serialNumber=7 1172C5D9D385E975252C0585 193200575D0F23122 

741AD16703141150CC4876, cn=PRAKASH RAWOO KADAM 

Date: 2021.10.22 14:47:30 +05'30' 


(प्रकाशा रा. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति :- 
१ 


) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित, अकोला 
) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित, अकोला 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
५) महाव्यवस्थापक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित, अकोला 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


oC 


o~ 


mn 


महाव्यवस्थापक ( वित्त), महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित, अकोला 

उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१०)मा. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११)सह सचिव (निवगुनि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (सा.उ.), मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


S 


(३ 


vo 


93) १७-अ कार्यासन, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


सुधारीत वेतनश्रेणी आणि वेतन मेट्रीक्स बाबत माहिती. (परिशिष्ट-अ) 


पदाचे नाव शासन निर्णय दि.३०/१०/२०१४ च्या 
आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे व वर्तमान वेतनश्रेणी आणि ग्रेड वेतन 
दि.०१/०८/२०२१ रोजी कार्यरत व रिक्‍त दि.०१/०१/२००६ पासून 


a a क कातळ: जावर ळव ळा ळा 


महाव्यवस्थापक (उत्पादन 


महाव्यवस्थापक (प्रक्रिया 
पीबी-४ | ३७४००-६७००० | ८७०० ११८५००-२१४१०० 
महाव्यवस्थापक (गु.नि.व 
पीबी-४ | ३७४००-६७००० | ८७०० ११८५००-२१४१०० 
संशोधन) 
महाव्यवस्थापक (विपणन' 
पीबी-४ | ३७४००-६७००० | ८७०० ११८५००-२१४१०० 


महाव्यवस्थापक (वित्त | oo | पीबी-४। ३७४००-६७००० एस-२७ | ११८५००-२१४१०० 


महाव्यवस्थापक (प्रशासन) 
१ १ पीबी-४| ३७४००-६७००० | ८७०० | एस-२७ | ११८५००-२१४१०० 


सुधारीत वेतनश्रेणी आणि वेतन मॅट्रीक्स 


उपमहाव्यवस्थापक 
hia ea 4 

उत्पादन 

=, 
उपमहाव्यवस्थापक 

4 44 ७ 
उपमहाव्यवस्थापक (वित्त 

पीबी-३। १५६००-३९१०० | ६९०० | एस-२ ७११००-२११९०० 


१२ |कंपनी सचिव तथा 
उपमहाव्यवस्थापक पीबी-३ | १५६००-३९१०० | ६९०० | एस ७११००-२११९०० 
(अंतर्गत अंकेक्षण) 


विभागीय व्यवस्थापक 
पीबी-३ | १५६००-३९१०० | ६६०० ६७७००-२०८७०० 
गु.नि 
जिल्हा व्यवस्थापक श्रेणी-१ 
पीबी-३ | १५६००-३९१०० | ५४०० ५६१००-१७५१०० 


जिल्हा व्यवस्थापक (ऊती 
सधन पीबी-३| १५६००-३९१०० | ५४०० ५६१००-१७५१०० 


नकर 
र मक 
स कक 
रू मक 
we 


२२ कामगार कल्याण अधिकारी 
111) ik ; ०52 ठ्ि १ 


3 |केद्र अभियंता/ व्यवस्थापक 
(प्रक्रिया सामुग्री) पीबी-२) ९३००-३४८०० | ४६०० | एस- ४४९००-१४२४०० 


पदाचे नाव 
आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे व दि.०१/०१/२००६ पासून 
दि.०१/०८/२०२१ रोजी कार्यरत व रिक्‍त 


पदे 


२४ जिल्हा व्यवस्थापक श्रेणी- एस 
२७ १६ पीबी-२| ९३००-३४८०० | ४४० -१५ | ४१८००-१३२३०० 
२/ क्षेत्र अधिकारी 
व्य.सं.यांचे स्वीय सहायक wa 
२५ १ १ पीबी-२) ९३००-३४८०० | ४४०० -१५ | ४१८००-१३२३०० 


य 


२८ |लेखापाल/अंतर्गत अंकेक्षक एस 
२१ १० ११ | पीबी-२) ९३००-३४८०० | ४४०० -१५ | ४१८००-१३२३०० 
२९ [सहायक व्यवस्थापक 
१ पीबी-२| ९३००-३४८०० | ४३०० | एस-१४ | ३८६००-१२२८०० 
(कर्म.व प्रशा.) 
एस: 


a 
आरेखक नियत 


एस-१ = 
& 


p=) 


षु 


एसः 


नित 


p=) 


= 
एस 
एस 
T 
एस 
ए्‌सः 


- 
- 
ऱ्य - 
a द - 
Z 7 - 
: एस- 
एस- 
एस- 
एस- 
एस- 
एस- 


न्ड्श 


१ 


p=) 


A 
re) 


= षु 
q 


_१एस | ४४४०-७४४० १६६००-५२४०० 
-१एस | ४४४०-७४४० १५०००-४७६०० 
-१एस | ४४४०-७४४० १५०००-४७६०० 


२९२ | | [1 ee 


२ 
& 
८ 


१ 
२ 


१ 
१ 


१ 
१ 
९० 
9 
3 
१ 
23 
१७ 
९२ 
४५ 
२ 
७२ 
१ 

८१ 


ड्या 


